सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १४ ] 


मंगळवार , दिनांक ३ मे २०१६ : वैशाख १३ , शके १९३८ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


अधिसुचना : 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
पहा :- १. मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचे ई-मेलद्वारे 
पत्र क्र . रानिआ/ ग्रापनि२०१६/ प्र.क्र .५ / का -८ दि . ११ / ०३ / २०१६ . 


२. निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हा परिषद पोट निवडणूक 
२१ पिंपळनेर ता . जि .बीड यांचे निकाल पत्र 


क्र .२०१६/जिपपस / पोटनिवडणूक / कावी .- महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९ ( २) आणि 
जिल्हा परिषद निवडणूक नियम १९६२ चे नियम ६६(३ ) च्या अनुषंगाने 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , नवलकिशोर राम जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाद्वारे 
जाहीर करतो की , संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दाखल 
केलेल्या विवरणपत्रा नुसार बीड जिल्हा परिषदाच्या गट क्र . २१ पिंपळनेर 
ता. जि . बीड तसेच पंचायत समिती गण क्र . ६५ आष्टी ता . आष्टी, जि . बीड 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या घोषीत निकाल पत्रानुसार खालील 
उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या गटातुन सदस्य म्हणून निवडुन 
आलेले आहेत . 


क्र . २०१६/ जि . प. प. स . पो .नि ./ कावी दि .१८ / ०४/ २०१६ . 


३ . निवडणूक निर्णय अधिकारी पंचायत समिती पोट निवडणूक 
६५ आष्टी ता . आष्टी , जि .बीड यांचे निकाल पत्र क्र . २०१६/ जि . प . प . स ./ 
कावी -५२ .- दि . २२/ ०४ / २०१६ . 


अ .क्र . निवडुन आलेल्या उमेदवारांचे नाव | निर्वाचक गण व निर्वाच विभाग क्र .व नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


१ . | श्री . जाधव मनोजकुमार सतीष 


२१ पिंपळनेर गट ता . जि . बीड 


मु . पो .पिंपळनेर ता . जि .बीड 


श्री . मुळे अशोक पांडुरंग 


६५ आष्टी गण ता . आष्टी ,जि .बीड 


रा .मुर्शदपूर ता . आष्टी जि .बीड 


बीड , २२ एप्रिल , २०१६ . 


( नवलकिशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


